स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा- ॥ 
अंतर्गत, विविध उपांगाच्या 
अंमलबजावणीसाठी, तांत्रिक, प्रशासकीय 
मान्यता, अंमलबजावणी यंत्रणा (निविदा 
प्रक्रियेसह) यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१)/पापु-१६ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १८ ऑक्टोबर,२०२१. 


१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :-स्वभामि-२०२०/ प्र. क्र.११६ / 
पापु- १६, दिनांक २८/१०/२०२०. 

२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- झेडपीए-२०१५/प्र. क्र.१०/ वित्त-९, 
दिनांक २५ मार्च, २०१५ 

३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- झेडपीए-२०१६/प्र. क्र. ५६/ वित्त-९, 
दिनांक ०७/१०/२०१७ व दिनांक ०१/०३/२०१८. 

४) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- निविदा-२०२१/प्र. क्र.७८/ बांधकाम-४, 
दिनांक २७ मे, २०२१. 


प्रस्तावना - 
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ अंतर्गत, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम, घनकचरा व 


सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन व प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या उपांगाचा 


समावेश आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक २५/०३/२०१५ च्या शासन 


निर्णयानुसार विकास कामाबाबत, विना ई-निविदेची वित्तिय मर्यादा रू. ३ लक्ष एवढी निर्धारीत करण्यात 


आली होती. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक २७/०५/२०२१ च्या शासन 


निर्णयानुसार, सदरची वित्तिय मर्यादा रू. १० लक्ष पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१)/पापु-१६ 


क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय दिनांक ०७/१०/२०१७ व शासन शुद्धीपत्रक, दिनांक ०१/०३/२०१८ 


अन्वये, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यताबाबतचे अधिकार, ग्राम विकास विभागाने प्रदान केले आहेत. त्यास 


अनुसरून, उपरोक्त उपागांच्या अंमलबजावणीसाठी, तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणी 


यंत्रणा (निविदा प्रक्रियेसह) याबाबत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


उपरोक्त उपागांच्या अंमलबजावणीसाठी, तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणी यंत्रणा 


(निविदा प्रक्रियेसह) या अनुषंगाने, ग्राम विकास विभागाने निर्गमित केलेल्या सूचना अनुरूप, पुढीलप्रमाणे 


मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


अ) ग्रामसभेची मान्यता असलेल्या, गावस्तरीय उपांगाच्या बाबतीत, स्वच्छ भारत अभियन (ग्रा) 


टप्पा -॥ च्या निधीतून अनुज्ञेय खर्च ७०% व त्या अनुषंगाने १५ वा वित्त आयोग निधीतून अनुज्ञेय 


खर्च ३०% अशा प्रकारे एकत्रित किंमत विचारात घेवून, (मनरेगा हिस्सा वगळून, मनरेगा करिता 


प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही) या एकत्रित अनुज्ञेयतेच्या अनुषंगाने , खालील तक्त्यामध्ये 


नमूद अधिकाऱ्यांनी/ यंत्रणांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी -: 


गवि २ ३ | षु 
| रू. ५.० | संबधित, उप संबधित गट । रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
लक्ष अभियंता, जिल्हा । विकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, 
पर्यंत. । परिषद, ग्रामीण | अधिकारी, | अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून ग्रामपंचायत 
पुरवठा पंचायत यांनी, विहित कार्यपद्धती अनुसरून ( विना ई- 
पाणी र पंचायत प 
निविदा), निश्चित केलेल्या कार्यान्वयन यंत्रणेला 
उपविभाग समिती 


(Contractor) कामाचे कार्यारंभ area द्यावेत. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण 


पाणी पुरवठा 
विभाग, जिल्हा 
परिषद 


मुख्य 
कार्यकारी 
अधिकारी, 
जिल्हा 
परिषद . 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


अ) रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, रूपये ५ 
लक्ष पेक्षा जास्त व रूपये १० लक्ष पर्यंतच्या 
किंमतीच्या कामाच्या बाबतीत, “अंमलबजावणी 
यंत्रणा” म्हणून ग्रामपंचायत यांनी, विहित 
कार्यपद्धती अनुसरून, (विना ई-निविदा), निश्चित 
केलेल्या कार्यान्वयन यंत्रणेला (Contractor) 


कामाचे कार्यारंभ seat द्यावेत. 


ब) रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णय 
दिनांक २५/०३/२०१५ मधील तरतुदीस 
अनुसरून, सक्षम असणा-या ग्रामपंचायतीने, 
रूपये १० लक्ष पेक्षा जास्त व रूपये १५ लक्ष 
पर्यंतच्या किंमतीच्या कामाच्या बाबतीत, 
“अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून ई-निविदा 
कार्यपद्धती अनुसरून, निश्चित केलेल्या 
कार्यान्वयन यंत्रणेला (Contractor) कामाचे 


कार्यारंभ Bear द्यावेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


तथापि ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 
रू. ५०,०००/- पेक्षा जास्त नाही, (संदर्भाधीन 
क्रमांक २. अ.क्र. १) अशा प्रकरणी, रू. १० लक्ष 
पेक्षा जास्त किंमतीच्या कामाच्या बाबतीत, 
“अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा 
परिषद यांनी ई-निविदा कार्यपद्धती अनुसरून, 
निश्चित केलेल्या कार्यान्वयन यंत्रणेला 
(Contractor) कामाचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत. 
क) रू. १५ लक्ष पेक्षा जास्त किंमतीच्या कामाच्या 
बाबतीत, “अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग, जिल्हा परिषद यांनी ई-निविदा 
कार्यपद्धती अनुसरून, निश्चित केलेल्या 
कार्यान्वयन यंत्रणेला (Contractor) कामाचे 
कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


ब)  जिल्हापरिषदेची मान्यता असलेल्या, तालुका/जिल्हास्तरीय उपांगाच्या बाबतीत, खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद अधिका-यांनी/यंत्रणांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी :- 


तालुका/जिल्हा स्तरीय- प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन 


| रूपये ५.० ।उप अभियंता, संबधित गट | रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
लक्ष पर्यंत. । जिल्हा परिषद, | विकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, 
ग्रामीण पाणी | अधिकारी, “अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून उप 

पुरवठा पंचायत समिती | अभियंता, जि. प., ग्रामीण पाणी पुरवठा 


उपविभाग, यांनी, विहित कार्यपद्धती 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


उपविभाग, अनुसरून (विना ई-निविदा), निश्चित 

(मुख्यालय) केलेल्या कार्यान्वयन यंत्रणेला 
(Contractor) कामाचे कार्यारंभ आदेशा 
द्यावेत. 

२. । रूपये ५.० | कार्यकारी मुख्य कार्यकारी | रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
लक्ष पेक्षा | अभियंता, ग्रामीण | अधिकारी, प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, 
जास्त पाणी पुरवठा | जिल्हा परिषद. | “अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून 

विभाग, जि. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 

परिषद विभाग, जि.प. यांनी, रूपये ५ लक्ष पेक्षा 
जास्त व रूपये १० लक्ष पर्यंतच्या 
किंमतीच्या कामाच्या बाबतीत, विहित 
कार्यपद्धती अनुसरून (विना ई-निविदा) व 
रू.१० लक्ष पेक्षा जास्त किंमतीच्या 
कामाच्या बाबतीत, ई-निविदा कार्यपद्धती 
अनुसरून, निश्चित केलेल्या कार्यान्वयन 
यंत्रणेळा (Contractor) कामाचे कार्यारंभ 
आदेश द्यावेत. 

जिल्हास्तरीय -गोबरधन 

| रूपये ५.० | उप अभियंता, ।गट विकास ।तालुका/ जिल्हा स्तरीय- प्लास्टिक 
लक्ष पर्यंत. । जि. प., ग्रामीण ।अधिकारी, कचरा व्यवस्थापन मधील अनुक्रमांक १ 

पाणी पुरवठा,  । पंचायत समिती | स्तंभ क्र. ५ नुसार 
उप विभाग, (तालुका- 
(मुख्यालय) मुख्यालय) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


२. । रूपये ५.० | कार्यकारी मुख्य कार्यकारी | तालुका/जिल्हा स्तरीय- प्लास्टिक 
लक्ष पेक्षा अभियंता, ग्रामीण | अधिकारी, कचरा व्यवस्थापन मधील अनुक्रमांक २ 
जास्त पाणी पुरवठा जिल्हा परिषद . स्तंभ क्र. ५ नुसार 
(स्व.भा.मि. । विभाग, जिल्हा 
(ग्रा) परिषद 
टप्पा-॥ 
अनुज्ञेयतेती- 
ल प्रकल्प) 
राज्यस्तरीय | मुख्य अभियंता, | मुख्य कार्यकारी | रकाना क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे, तांत्रिक व 
पथदर्शी म. जी. प्रा. अधिकारी, प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, 
गोबरधन  । प्रादेशिक विभाग. | जिल्हा परिषद. | मा.मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
प्रकल्प राज्यस्तरीय गोबरधन समितीची तत्वत: 


मान्यतेकरिता प्रस्ताव शासनास सादर 
करावा. सदर प्रस्तावास समितीची 
मान्यता व केंद्र शासनाची निधी 
नियोजनाबाबतची मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर, ई-निविदा कार्यपद्धती 
अनुसरून,“अंमलबजावणी yarn” 
म्हणून कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग, जि. प. यांनी संबधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेला (Contractor) 
कामाचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत. 


जिल्हास्तरीय-मैळा गाळ व्यवस्थापन (मैला गाळ व्यवस्थापनाच्या उपांगाकरिता, स्व.भा.मि. (ग्रा) 


टप्पा-॥ किंमतीतून, मनरेगा हिस्सा वगळून) 


. रूपये ५.० 
लक्ष पर्यंत. 


उप अभियंता, 
जिल्हा परिषद, 
ग्रामीण पाणी 


संबधित गट 
विकास 


तालुका/जिल्हा स्तरीय- प्लास्टिक 
कचरा व्यवस्थापन मधील अनुक्रमांक १ 
स्तंभ क्र. ५ नुसार 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


पुरवठा अधिकारी, 
उपविभाग, पंचायत समिती 
(मुख्यालय). 

२. । रूपये ५.० | कार्यकारी मुख्य कार्यकारी | तालुका/जिल्हा स्तरीय- प्लास्टिक 
लक्ष पेक्षा अभियंता, ग्रामीण | अधिकारी, | कचरा व्यवस्थापन मधील अनुक्रमांक २ 
Ra पाणी पुरवठा  । जिल्हा परिषद स्तंभ क्र. ५ नुसार 

विभाग, जिल्हा 
परिषद. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२११०१४१११७२४२१२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


CHANDRAKANT 
KRISHNA MORE 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


cc AN AD 


५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


8d6f2cdedad62, 


Digitally signed by CHANDRAKANT KRISHNA MORE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=11ac200219edb36f7777ee1 101657bea427 1090267228122b63 


pseudonym=268C7E15F99BF8B492638E14751A661EBCF0233F, 
serialNumber=23 14CF333E070F9936792BC95890FA89B2F61 7A931B2B5 
77B703FA858F3DF433, cn=CHANDRAKANT KRISHNA MORE 

Date: 2021.1 


cgay 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
सर्व मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.२७२ (भाग-१/पापु-१६ 


-O 
— 
es 


१६. 
१७. 


१८ 


१९, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व,मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


. जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष ,सर्व. 


सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी 


.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलय, मंत्रालय, मुंबई. 

. सहसचिव (स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

.प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई. 

. उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 

. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद सर्व, यांनी या 


शासन निर्णयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती /उपसभापती व गट विकास 
अधिकारी, पंचायत समिती यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी 
प्रत्येक पंचायत समिती सदस्य, सरपंच यांना द्याव्यात. 

कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग/उप विभाग सर्व 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 


.संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी सदरचा शासन निर्णय, पाणी 


पुरवठा व स्वच्छता विभाग, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान, बेलापूर व राज्य शासनाच्या 
संकेतस्थळावर अपलोड करावा तसेच वरील सर्वांना ई-मेल द्वारेही पाठवावा. 
कार्यासन (पापु-१६), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ( निवडनस्ती ). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


